रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर तालुक्‍यातील 
अंजनवेल - वेलदूर - नवानगर - धोपावे - जेट्टी मार्ग 
- धोपावे - रानवी रस्ता (ग्रामीण मार्ग-१हा रस्ता 
प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१६६/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १९ डिसेंबर, २०१८. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
मुअमु/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती-१३/१०७४, दि.२१/०२/२०१८. 
प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये रत्नागिरी 
जिल्ह्यातील गुहागर तालुक्‍यातील अंजनवेल - वेलदूर - नवानगर - धोपावे - जेट्टी मार्ग - धोपावे - 
रानवी रस्ता (ग्रामीण मार्ग-१) हा रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव सादर 
केलेला आहे. 


सदर रस्ता दापोली तालुक्‍यातील दाभोळ मार्गे येणा-या व गुहागर मार्गे जाणा-या पर्यटकांच्या 
दृष्टीने महत्त्वाचा रस्ता आहे. तसेच सदर रस्त्याची दर्जोन्नती करण्याची जिल्हा परिषद, रत्नागिरी 
यांची मागणी आहे. सदर रस्त्याचे महत्त्व विचारात घेता हा रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, 
रत्नागिरी यांची मागणी विचारात घेता रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर तालुक्‍यातील खालील रस्ता 
दर्जोन्नत करण्यात येत आहे. 


प्रस्तावित रस्त्याचे नांव समाविष्ठ साखळी क्रमांक दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
रस्त्यांचा व करावयाची नंतरचा 
क्रमांक | लांबी (कि.मी) | एकूणलांबी | क्रमांक 


अंजनवेल - वेलदूर - नवानगर -। ग्रामीण ।०/०० ते ८/७०० ११.०० «| प्रमुख 
धोपावे - जेट्टी मार्ग - धोपावे - रानवी | मार्ग-१ । (प्रत्यक्षात कि.मी. जिल्हा 
रस्ता. ०/००ते१ १/००) मार्ग-९७ 


११.०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१६६/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२१ मधील रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा 
मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ११.०० कि.मी. ने वाढ होऊन एकूण लांबी (१८६०.६६० + ११.००) 
म्हणजेच १८७१.६६० कि.मी. इतकी व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ८.७०० कि.मी. ने घट 
होऊन लांबी (६६१३.६०० - ८.७००) म्हणजेच ६६०४.९००कि.मी. इतकी होईल. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२१९१५३०३४६९१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Swaroop Tukaram १०0 
DN: c=IN, o=Governme! 


re 
int Of Maharashtra, ou=Public Works 
W a [| (0 (0 p Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2923930fb1a491b85ab7752c1dc4f2e3b8db33e2a8a322 
क ed2dcfb496a3a97175, 
T k R serialNumber=427875b948dcfc3f94a33993f9f923cb42f66fb0eSe 
(1 a ४3 mM a | p U [| e 2c213e8a174114e57cc46, cn=Swaroop Tukaram Raipure 
Date: 2018.12.19 15:38:03 +05'30° 


उपअभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, 
महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, मुंबई. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी. 

५) अधिक्षक अभियंता,सा.बां.मंडळ,रत्नागिरी (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा.) 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रत्नागिरी. 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

८) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

९) निवडनस्ती. 


) 
) 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


